केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
सामाजिक विशेष घटक योजनेंतर्गत सन 
२०१८-१९ मधील प्रलंबित केंद्र हिछयापोटी 
रू.७१८४.३२ लक्ष व राज्य हिछ्यापोटी 
रु.४५४३.१८ लक्ष अनुदान सन २०१९-२० 
मधील तरतुदीतून वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 

) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९. 

) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९. 

) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/३९/२०१८-१९-॥॥-॥/॥-॥॥/११, दिनांक १८ डिसेंबर, २०१८. 
) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९-॥॥-॥/॥-॥॥1/२, दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८. 
) 

) 

) 


AD Oo 


AN 


oC 


केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/७३/२०१८-१९-॥॥-॥॥-॥/६, दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८. 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९-॥॥-॥॥-॥/७, दिनांक Ww डिसेंबर, २०१८. 
संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/ कें. रा. हि. 
/१९४८७-४९४/२०१९-२०, दिनांक ११ जुन, २०१९. 


o~ 
es 


an 


&. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामिण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 


सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल, २००५ पासून राष्ट्रीय 


ग्रामिण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 


(Reproductive child Health), नियमित लसीकरण, मिशन फ्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे 


बळकटीकरण व पल्स पोलियो लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सामाजिक विशेष 


घटकाकरिता (SCSP) ६०% केंद्र हिस्सा त्यास समरुप ४०% राज्य हिऱ्याचे अनुदान राज्य आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 


सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता अनुसुचित 


जातीसाठी उपयोजनेंतर्गत (SCSP) लाभार्थ्यांकरिता सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 


सन २०१८-१९ मधील प्रलंबित केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


केंद्र शासनाचा ६० टक्के केंद्र हिस्सा याकरिता लेखाशिर्ष २२१०४८९ खाळी सन २०१९-२० या 


आर्थिक वर्षात मूळ व पूरक मागणीद्वारे रु.२४२५३.६० लक्ष एवढी तरतुद अर्थसंकल्पित केलेली आहे 


आणि ४० टक्‍के राज्य हिस्सा याकरिता लेखाशिर्ष २२१०४३७ खाली सन २०१९-२० या आर्थिक 


वर्षात मूळ व पूरक मागणीद्वारे राज्य शासनाने रु.२४३९८.१९ लक्ष एवढी मूळ तरतुद केलेली आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


3. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय ६०% केंद्र 


हिऱऱ्यापोटी ४०% राज्य हिछ्यापोटी नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 


२०१९-२० साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


केंद्र/राज्य हिस्सा (रु.लाखात) 
अर्थ संकल्पिय ' मागणी रक्‍कम 
तपशिल लेखाशिर्ष | ee (मूळव | (६०%केंद्र व 
पूरक) ४०% राज्य 
हिस्सा) 
आर-१ 2290 वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
७८९ सामाजिक विशेष घटकाकरिता (09)(03) राष्ट्रीय SSCP eS Aare 40. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 


ग्रामीण आरोग्य अभियान (केद्र हिस्सा go टक्‍के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८०० इतर खर्च (०१) किमान गरजा कार्यक्रम (०१)(१६) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान २२१०₹४३७। २४३९८.१९ ४५४३.१८ 
(केंद्र पुरस्कृत योजना - राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(अजाउयो) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १ एप्रिल, २०१९ व दिनांक ०८ जुले, २०१९ च्या शासन परिपत्रका 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शातींची पूर्तता 


केली असल्याचे कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 


शासनास कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त 


विभागाच्या दिनांक ८ जुले, २०१९ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील 


अटींची पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या ळेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 


कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 


धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 


करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ०१/०४/२०१९ च्या 


शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व adit पालन करुन त्यासंदर्भात 


आव्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य 


आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम 


प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदरचे अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/ २०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३१/अर्थोपाय, दिनांक १७ 


जानेवारी, २०१९ व संदर्भ क्रमांक १७२३/अर्थोपाय, दिनांक २९ मार्च, २०१९ व अनौपचारीक संदर्भ 


क्रमांक २५६/२०१९/व्यय-१३, दिनांक २२ जुले, २०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201908061210502117 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by J her Samsher Tad 


Jamsher बला आवा 


Public Health Department, 
talCode=400032, st=Mah hi 


काज 
Tadavi sence sera 
(3. स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- 9, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


